सी.बी.एस.ई./ सी.आय.एस.सी.ई./ आय.बी./ 
आय.जी.सी.एस.ई./ सी.आय.ई. इत्यादी मंडळाच्या 
अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होण्याकरीता ना-हरकत 
प्रमाणपत्र देणे तसेच देण्यात आलेल्या ना-हरकत 
प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करणे यासंदर्भात शैक्षणिक 
संस्थांकडून शासनस्तरावर प्राप्त होणाऱ्या 
प्रस्तावांसाठी निश्चित केलेल्या छाननी शुल्कामध्ये 
वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक नाहप्र ४०१९/प्र.क्र.3६/१९/एस.एम.-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० जुले, २०२० 


वाचा-: १ झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासनपत्र क्रमांक नाहप्र ४०१९/ प्र.क्र.३६/ 
१९/एस.एम.-३, दिनांक ०७.०२.२०१९. 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. नाहप्र ४०१७/ प्र.क्र. ०१/ 
२०/एस.एम.-३, दिनांक ०४.०३.२०२०. 


प्रस्तावना : 

सी.बी.एस.ई./ सी.आय.एस.सी.ई./ आय.बी./ आय.जी.सी.एस.ई./ सी.आय.ई. इत्यादी 
मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र 
(No Objection Certificate) देण्याबाबतची कार्यपध्दती संदर्भ क्रमांक (२) येथील शासन 
निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. तसेच, सदर ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व देण्यात 
आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करणे यासंदर्भात शौक्षणिक संस्थांकडून 
शासनस्तरावर प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांसाठी संदर्भ क्रमांक (१) येथील पत्रान्वये छाननी शुल्क निश्चित 
करण्यात आले आहे. सदर छाननी शुल्कामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील शौक्षणिक संस्थांकडून सी.बी.एस.ई./सी.आय.एस.सी.ई./आय.बी./ 
आय.जी.सी.एस.ई./ सी.आय.ई. इत्यादी मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्न होण्याकरीता 
ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे तसेच देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करणे 
यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनस्तरावर प्राप्त होतात. सदर प्रस्तावांची छाननी करण्याकरीता 
आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय याव्दारे घेण्यात येत असून खालीलप्रमाणे 
सुधारीत शुल्काची रक्‍कम निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः AH ४०१९/प्र.क्र.३६/१९/एस.एम.-३ 


अ.क्र. विषय सुधारित शुल्काची 
रक्‍कम 
१ ।सी.बी.एस.ई./सी.आय.एस.सी.ई./आय.बी./ रु. २,५०,०००/- 
आय.जी.सी.एस.ई./सी.आय.ई. इत्यादी मंडळाच्या (रु. दोन लाख 
अभ्यासक्रमाशी संलग्न होण्याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र | पन्नास हजार) 
देणे 
2 ।सी.बी.एस.ई./सी.आय.एस.सी.ई./आय.बी./ रु. १,५०,०००/- 
आय.जी.सी.एस.ई./सी.आय.ई.इत्यादी मंडळाच्या (रु. एक लाख 
अभ्यासक्रमाशी संलग्न होण्याकरीता देण्यात आलेल्या पन्नास हजार) 
ना-हरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करणे. 
२. सदर शुल्काचे दर तात्काळ लागू करण्यात येत आहेत. 


३. 


सदर रक्‍कम ही शासनाच्या ऑनलाईन चलन संकेतस्थळावर (GRAS - Government 


Receipt Accounting System - www.gras.mahakosh.gov.in) Directorate of Education 


यांच्या नावे भरुन चलनाची प्रत प्रस्तावासोबत सादर करणे आवऱयक आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००७२०१८१६४२७६२१ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kaz 


(इ.मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


०८ Av AD OO 


o~ 
~~ 
न 


eon G&G © 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः AW ४०१९/प्र.क्र.३६/१९/एस.एम.-३ 


१०.संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), सर्व जिल्हा परिषद. 
१३. शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण/ उत्तर/ पश्चिम विभाग, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (एस.एम.-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


